केंद्र शासनाच्या कृषि विषयक अधिनियमांची 
राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत 
अधिनियमातील act ¢ उणिवा यांचा अभ्यास 
करुन उपाययोजना सुचविण्यासाठी 
“मंत्रिमंडळ उपसमिती” गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृपमं-१०२०/प्र.क्र.१९८/२१-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ नोव्हेंबर, २०२० 


प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाने नुकतेच (१) शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आधि व्यवहार्‌(प्रोत्साहन आणि सुविधा) 


अधिनियम,२०२० (२) शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासीत किंमत आणि शोती सेवा करार 
अधिनियम, २०२० व (3) अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) अधिनियम, २०२० हे तीन अधिनियम संसदेत 
पारित केले आहेत. सदर अधिनियमतील तरतूदींची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात दिनांक 
३०.०९.२०२० रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मा. मंत्रिमंडळाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
“केंद्र शासनाने नुकतेच संमत Hoos कृषि विषयक कायद्याचे कृषि व पणन विभागाद्वारे 

सादरीकरण करण्यात आले. राज्यातील अंमलबजावणी संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन 
करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.” सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

केंद्र शासनाने संमत केलेल्या (१) शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आधि व्यवहार(प्रोत्साहन आणि 
सुविधा) अधिनियम,२०२० (२) शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) आश्वासीत किंमत आणि शोती सेवा 
करार अधिनियम, २०२० व (३) अत्यावश्‍यक वस्तू (सुधारणा) अधिनियम, २०२० या अधिनियमांची 
राज्यात अंमलबजावणी करण्याबाबत अधिनियमातील त्रुटी व उणीवा यांचा अभ्यास करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात येत आहे. 


१) मा.ना.श्री. अजितदादा पवार, उपमुख्यमंत्री - अध्यक्ष 
२) मा. ना. श्री अशोक चव्हाण, मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम)(सा.उ.व) - सदस्य 
३) मा.ना.श्री.छगन भुजबळ, मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा 


व ग्राहक संरक्षण) - सदस्य 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपमं-१०२०/प्र.क्र.१९८/२१-स, दिनांक: ०४ नोव्हेंबर, २०२० 


2. 


8) मा.ना.श्री.जयंत पाटील, मंत्री (जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास) 


५) मा.ना.श्री.बाळासाहेब थोरात, मंत्री (महसूल) 

६) मा.ना.श्री.एकनाथ शिंदे, मंत्री (नगरविकास व 
सार्वजनिक बांधकाम)(सा.उ) 

७) मा.ना.श्री.सुनिल केदार, मंत्री (प्नुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय 
विकास, क्रिडा व युवक कल्याण) 

८) मा.ना.श्री.दादाजी भुसे, मंत्री (कृषि व माजी सैनिक कल्याण) 

९) मा.ना.श्री.बाळासाहेब पाटील, मंत्री (सहकार व पणन) 

१०) सचिव (कृषि) 

११) प्रधान सचिव (पणन) 


- सदस्य 
- सदस्य 


- सदस्य 


- सदस्य 

- सदस्य 

- सदस्य 

- आमंत्रित सदस्य 
- सदस्य सचिव 


उपरोक्त मंत्रिमंडळ उपसमिती, केंद्र शासनाच्या उक्त अधिनियमातील तरतूदी तपासून 


आवर्यकतेनुसार TRIP ATS TR राज्यातील सध्या अस्तीत्वात असलेल्या कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत शिफारस 


करील. 
३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२०११०४१५४५०३७५०२ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Jayant 


Digitally signed by Jayant Baliram Bh 

DN: c=IN, o=Government of Maharashtt pel 
Marketing And Textiles Department, postalCode=400032, 
st=Mahi 

2.5.4.20=83d0042c0e9359bdcfébcdffe82cd5d5d 1 ecef5806f9 
73abcb61a876151e3: 


INumber=33432a8e2e81 dcab0518d2a6ca4f4fl d3dba7 
13247657527f52bef2a2aa29b2, ‘Jayant Baliram Bh 


2020.12.15 11:42:37 +05'30' 


(जयंत भोईर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा. मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम)(सा.उ.व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


मा. मंत्री (जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृपमं-१०२०/प्र.क्र.१९८/२१-स, दिनांक: ०४ नोव्हेंबर, २०२० 


७) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८) मा. मंत्री (नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाम)(सा.उ)) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९) मा. मंत्री (पश्नुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, क्रिडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई. 

१०)मा. मंत्री (कृषि व माजी सैनिक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११) मा. मंत्री (सहकार व पणन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) सचिव (कृषि) कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) प्रधान सचिव (पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४) निवडनस्ती (२१-स) 


) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


